यलो गेट पो.ठाणे गु.र.क्र.६/२०११, 6/2023, 
१२/२०११ च १५/२०११ मध्ये सोमालियन व 
इंग्रजी भाषा जाणणा-या दुभाषींना फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०११/प्र.क्र.२६८/पोल-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०१२. 


संदर्भ :-१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे क्र. ६३६/पोआ/जन/२०११, दि.१६.१२.२०११ चे पत्र. 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, समक्रमांक, दि. १८.१.२०१२. 

शासन निर्णय :- यलो गेट पो.ठाणे येथे सोमालियन समुद्री चाचांविरूद्ध नोंद असलेले 

गु.नो.क्र.६/२०११, ७/२०११, १२/२०११ व १५/२०११ हे चारही गुन्हे जलदगती न्यायालय, शिवडी 

येथे वर्ग करण्यात आले आहेत. पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या संदर्भ क्र. १ येथील 

दि.१६.१२.२०११ च्या पत्रास अनुसरून, या विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १८.१.२०१२ 

च्या शासन निर्णयान्वये याप्रकरणी सोमालियन व इंग्रजी भाषा जाणणा-या श्री.मोहमद अब्दीयाजी 


मेहमूद व श्री.सईद अबशीर ईब्राहिम यांची दुभाषी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


2. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी श्री.मोहमद अब्दीयाजी मेहमूद व श्री.सईद अबशीर 


ईब्राहिम यांना खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रत्येकी मानधन (प्रतिदिनी ) - रू.१,५००/- 
मुंबईत निवास व्यवस्था (दोन व्यक्‍तींकरीता प्रतिदिनी ) - रू. ८३२/- 
जेवणाचे (एका व्यक्‍तीकरीता प्रतिदिनी ) - रू. ५००/- 


(याप्रमाणे प्रतिदिनी एका व्यक्‍्तीकरीता रू. २८३२/-तर दोन व्यक्‍तीकरीता रू. ४८३२.) 


1-012 fee हरती, Page | of I 


= प्रस्तुत दुभाषांचे कामकाजाचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 


दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस- 

(००) १०९, जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक 

a विशेष सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी 


विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


जु. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ५६/१२/व्यय-७, 
दिनांक १०.२.२०१२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
व. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०२१७०९३१२३२२३००१ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
क ककि 


( वि. वि. दपके ) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

* पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

* महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई 

* अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

* निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

* विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

« वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

* वित्त विभाग (व्यय- ५), मंत्रालय, मुंबई. 

* श्री.मोहमद अब्दीयाजी मेहमूद, ६०१, ई बिल्डींग, युनिटी पार्क, मिठानगर, कोंढवा, 
पुणे-४८. 

«fade अबशीर ईब्राहिम, फ्लॅट क्र. अ/११, हिल क्रिस्ट, मिठानगर, कोंढवा, पुणे-४८. 

» निवड नस्ती (पोल-१०) 


1.01 2tee टाप Page 2 of 2 


